माझी वसुंधरा अभियान १.० अंतर्गत उच्चतम 
कामगिरी करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
बक्षिस रकमेचे वितरण व बक्षिस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : अभियान-२०२२/ प्र.क्र. ५७/ तां.क.१ 
शाहीद भगतसिंग चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ जानेवारी, २०२४ 
वाचा: (१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ०८ जुले, २०२१ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ 
प्र.क्र.५७/ तां.क.१, दिनांक ५ मे, २०२२ 
(३) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७ 
(१७)/ तां.क.१, दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०२३ 


शुद्धीपत्रक: 

संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ मे, २०२२ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ 
मधीळ आठव्या ओळीतील “१,४४,७९,७८१.००” या अंका ऐवजी “१,३८,६७,१९०.००” हे अंक 
वाचावे. 
२. संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ मे, २०२२ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 3 
मधील अटी व शरर्तीमधील अट क्रमांक (१) मधील “संगमनेर नगरपरिषद” ऐवजी “जामनेर 
नगरपरिषद” असे वाचावे 
३. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) १२% वरून १८% झाल्याने त्या अनुषंगाने बक्षिस 
रकमेतील शिल्लक निधी मधून १८% पर्यंतचा निधी वस्तू आणि सेवा करासाठी (जीएसटी) 
यासाठी वापरण्यास झासन मान्यता देत आहे. 
४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७//॥//.॥॥॥/85॥[8.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०१२३१२५६२६८००४ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
RYA KA NT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND 
CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ce8e745a9 1e0561f6f947 3df7e92873ee7ac8c2F7c49ac520e610 
61ddded, postalCode=400032, st=M: 
ialNumber=3A94A 1F658A34D45CA285 9DBC88DFB40760079B8946087EF 
OFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKA\ 
ite: 2024.01.23 12:56:33 +05'30' 
(सु. fe. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभियान-२०२२/ प्र.क्र. ५७/ तां.क.१ 


) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
) मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
) 
) 
) 


विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग 
जिल्हाधिकारी, जळगाव 
मुख्याधिकारी, जामनेर नगरपरिषद 
१०) निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


